कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गाची 
दि.०१.०१.२०२१ व ०१.०१.२०२२ रोजीची 
तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्र.जेएलई-०२२२/प्र.क्र.३५/तुरूंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दि. १ ऑगस्ट २०२२. 


संदर्भ:- १. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दि.२१.१०.२०११. 
२. शासन परिपत्रक क्र. जेएलई-०६२२/११/प्र.क्र.9६/तुरूंग-१, दि.०६.०४.२०२२. 
३. अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांचे पत्र क्र. कार्यकारी/सेजेसू-काउमनि/२०२२/३२६०/कक्ष-२, पुणे-१, 
दि. २८.०४.२०२२. 
४. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.०६.२०२१. 


शासन परिपत्रक 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधिन क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये शासन सेवेतील 
अधिकारी/कर्मचारी यांची सेवा ज्येष्ठता सूची प्रत्येक वर्षी तयार करणे व ती प्रसिध्द करणे याबाबतचे 
सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. 
२. कारागृह विभागातील कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गातील दि.०१.०१.२०२० रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची संदर्भ क्र. २ अन्वये निर्गमित करण्यात आळी आहे. कारागृह विभागात कारागृह 
उपमहानिरीक्षक या पदावर नामनिर्देशानाने/पदोन्नतीने या वर्षामध्ये कोणतीही पदे भरण्यात आलेली 
नाहीत. कारागृह उपमहानिरीक्षक या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२१ व ०१.०१.२०२२ 
रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची तयार करण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन 
निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, दि.२१.१०.२०११ मधील सूचनांनुसार कारागृह 
उपमहानिरीक्षक या संवर्गाची दि.०१.०१.२०२१ व ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवा ज्येष्ठता सूची 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट 'अ* नुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
2. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना विनंती करण्यात येते की, कारागृह उपमहानिरीक्षक यांची दि.०१.०१.२०२१ व ०१.०१.२०२२ 
रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची त्यांनी कारागृह उपमहानिरीक्षक या पदावरील अधिकाऱ्यांच्या 
(रजेवर/प्रतिनियुक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) निदर्शनास आणून त्यांचे आक्षेप/त्रुटी याबाबतची 
माहिती १० दिवसात मागवावी. संबंधित कारागृह उपमहानिरीक्षक यांच्याकडून आक्षेप/त्रुटी प्राप्त 
झाल्यास त्याबाबत त्यांच्या निवेदनातील मुद्यांबाबतची माहिती आपल्या कार्यालयातील 
अभिलेख्यानुसार तपासून आपल्या अभिप्रायासह शासनाकडे एक महिन्याच्या कालावधीत पाठवावी. 
विहीत कालावधीत आक्षेप/त्रुटी प्राप्त न झाल्यास जेष्ठतासूचीत नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची 
माहिती/तपश्ीील बरोबर असल्याचे गृहीत धरून अंतिम जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्यात येईल. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जेएलई-०२२२/प्र.क्र.३५/तुरूंग-१ 


सदर TRA परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०८०११२४२१८९१२९ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANESH MOHAN DN: GN « GANESH MOHAN KATHAWATE, C= IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
KATHAWATE MAHARASHTRA, OU = HOME DEPARTMENT 


Date: 2022.08.01 12:48:13 +05'30' 


(गणेश काथवटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय), पुणे/पश्चिम विभाग, पुणे/पूर्व विभाग, नागपूर/मध्य 
विभाग, औरंगाबाद/दक्षिण विभाग, मुंबई यांना अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, 
कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत. 

३. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अ.क्र. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र. जेएलई-०२२२/प्र.क्र.३५/तुरूंग-१, दि. ०१ ऑगस्ट २०२२ चे जोडपत्र — 


'परिशिष्ट-अ 


१. संवर्गाचे नाब: कारागृह उपमहानिरीक्षक. 


२. वेतन श्रेणी: पीबी (रू. ३७४०० -- ६७००० + WS पे रू. ८९००) एस -- २९ (१३११०० - २१६६००). 


३. दिनांक: ०१.०१.२०२१ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची. 


( दि.०१.०१.२०२१ ते ३१.१२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत अधिकात्यांची सूची ) 


जेष्ठता शासकोय संबंधित जन्मदिनांक ial पंबर्गात प्रत्यक्ष जेष्ठता पेवानिव | अहता शेरा 
क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील रुजू दिनांक दिनांक/जेष्ठतेचा दिनांक 
नियुक्‍तीचा मार्ग मानीव दिनांक 
g २ 3 डं ष्‌ द ७ ८ 8 १० श्र 
१ | स्वाती माधव साठे | ०४.०७.१९६७ | खुला | 08.08.2088 ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०२५ बी.ए., णि 
एम.एस.डब्ल्यु., 
बी.एस.सी. 
र. २ | योगेश दत्तात्रय देसाई | ०७.१२.१९६९ | खुला | १०.१०.२०१६ १०.१०.२०१६ ३१.१२.२०२७ एम.ए. 1] 
मंजूर पदे : ०५. 
भरलेली पदे : ०२. 


रिक्‍त पदे : ०३. 


अ.क्र. 


१. संवर्गाचे नाव: कारागृह उपमहानिरीक्षक. 


शासन परिपत्रक, गृह विभाग क्र. जेएलई-०२२२/प्र.क्र.३५/तुरूंग-१, दि. ०९ ऑगस्ट २०२२ चे जोडपत्र — 
परिशिष्ट-अ 


२. वेतन श्रेणी: पीबी (रू. ३७४०० -- ६७००० + YS पे रू. ८९००) एस — २९ (१३११०० - २१६६००). 
३. दिनांक: ०१.०१.२०२२ रोजीची तात्पुरती सेवाजेष्ठता सूची. 


( दि.०१.०१.२०२२ ते ३१.१२.२०२२ या कालावधीत कार्यरत अधिकात्यांची सूची ) 


ष्ठ शासकोय संबंधित जन्मदिनांक ial पंवर्गात प्रत्यक्ष ष्ठ पेवानिवृत्ती | अर्हता बं 
क्रमांक | कर्मचाऱ्याचे नाव पदावरील रुजू दिनांक दिनांक/जेष्ठतेचा दिनांक 
नियुक्‍तीचा मार्ग मानीव दिनांक 
g २ 3 डं ष्‌ द ७ ८ ९ १० gg 
g १ | स्वाती माधव साठे | ०४.०७.१९६७ | खुला | ०९.०९.२०११ ०९.०९.२०११ | ३१.०७.२०२५ बी.ए., i 
एम.एस.डब्ल्यु., 
बी.एस.सी. 
२ २ | योगेश दत्तात्रय देसाई aoe | ०७.१२.१९६९ | खुला | १०.१०.२०१६ १०.१०.२०१६ ३१.१२.२०२७ एम.ए. i] 
मंजूर पदे : ०५. 
भरलेली पदे : ०२. 


रिक्‍त पदे : ०३. 


